नांदेड जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र माहुरगड येथील श्री 
दत्तप्रभु मंदिर, दत्त शिखर परिसरामध्ये 
प्रसादलयाचे बांधकाम करणेबाबत या कामास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.६८/ पर्यटन, 
दिनांक : ५ मार्च, २०२४. 


संदर्भ: १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१६/०२/प्र.क्र.१९० /पर्यटन, 
दि.३१/०३/२०१७. 
२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बैठक-२०२१/०१/प्र.क्र.८४२ /पर्यटन, 
दि.२१/०१/२०२२. 
३. संचालक, पर्यटन संचळलानालयाचे पत्र क्र.प.सं./विकास/श्री क्षेत्र माहूरगड/४/प्र.क्र.१२९४/२३ 
/२०२४/१०७१, दि.२२/०२/२०२४. 


झासन निर्णय :- 

श्री क्षेत्र माहुरगड जिल्हा नांदेड येथील पर्यटन विकासाच्या सुधारित आराखड्यास संदर्भ क्र.१ येथील 
दि.३१/०३/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर आराखड्यातील माहुरगड (जि. 
नांदेड) पर्यटन विकासाचा सुधारित आराखड्यातील कामांसाठी संदर्भ क्र.२ अन्वये रु.५००.०० लक्ष निधी 
जिल्हाधिकारी, नांदेड यांना वितरीत करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र.३ अन्वये संचाळक, पर्यटन संचालनालय 
यांनी संदर्भ H.2 अन्वये वितरीत केलेल्या रु.५००.०० लक्ष निधीपैकी जिल्हाधिकारी, नांदेड यांच्याकडे शिल्लक 
असलेल्या रु.३४२.४४ लक्ष निधीच्या मर्यादेत नांदेड जिल्ह्यातील “श्री क्षेत्र माहुरगड येथील श्री दत्तप्रभु मंदिर, 
दत्त शिखर परिसरामध्ये प्रसादलयाचे बांधकाम करणेबाबत” या कामाचा संदर्भ क्र.१ अन्वये मान्यता दिलेल्या 
आराखड्यात समावेश करुन प्रशासकीय मान्यता देण्याची शासनास विनंती केली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ 
अन्वये वितरीत करण्यात आलेला पंरतु जिल्हाधिकारी, नांदेड यांच्याकडे RAH असलेल्या रु.३४२.४४ लक्ष 
रकमेच्या मर्यादेत संदर्भ क्र.१ अन्वये मान्यता देण्यात आलेल्या आराखड्यात खालील तक्‍्यातील कामांचा 
समावेश करुन रु.३४२.४४ लक्ष रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊन निधी खर्च करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


जिल्हा/अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय मान्यता (रु.लक्षात) 
नांदेड  । नांदेड जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र माहुरगड येथील श्री 
q. दत्तप्रभु मंदिर, दत्त शिखर परिसरामध्ये प्रसादलयाचे ३४२.४४ 
बांधकाम करणे. 
०२. वरील नमूद कामांसाठी जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार कार्यान्वयीन 
यंत्रणा नियुक्‍त करावी. 


०३. उपरोक्त कामांबाबत इतर अटी व शार्ती संदर्भ क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.६८/ पर्यटन 


Ov. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०५१२५०२९५४२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


a 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHAL ROKADE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
S A N TO S H AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=ca575 1 ffedbb005fdff34ab6ac 183 19d061483d7d35e 

20f744e251360f7920a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=ECF4A9ABE84C70DE989C3669424C12B6CADC 
V | ग H A | R O KA D F B583D500FE489CE8727916E0BBEE, cn=SANTOSH VITHAL 

ROKADE 

Date: 2024.03.05 15:08:20 +05'30' 


(संतोष वि. रोकडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, नांदेड. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 


नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 


१०. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


